नगर परिषद तळोदा जि. नंदुरबार पाणी पुरवठा 
योजनेस उकाई धरणातून प्रस्तावित ५ अ.घ.फू. 
पाणी मधून तापी नदी (हातोडा) येथून २.०३ 
दलघमी मोठया प्रमाणात पाण्याचा हक्क (Bulk 
Water Entitlement) प्रस्ताव. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक. बिसिंआ २०२२/(१६६/२०२२)/सिं.व्य.(धो-२) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ११/१०/२०२२ 


संदर्भ :- १) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचे पत्र दि. २२/०६/२०२२ 

२) शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१३/(४१५/१३)/सिंव्य (धोरण) दि. १६/८/२०१४ 

३) शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१५/(४४/१५)/सिंव्य (धोरण) दि. १७/११/२०१६ 

४) शासन निर्णय क्र. देवदु २०१५/(८३६/१५)/सिंव्य (कामे) दि. १७/११/२०१६ 

५) शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१८/(५११/१८)/सिंव्य (धोरण) दि. १/१२/२०१८ 

प्रस्तावना:- 
संदर्भिय पत्र क्र. १ अन्वये कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 

यांचेकडून नगर परिषद तळोदा जि. नंदुरबार पाणी पुरवठा योजनेस उकाई धरणातून प्रस्तावित ५ 
अ.घ.फू. पाणी मधून तापी नदी (हातोडा) येथून २.०३ दलघमी मोठया प्रमाणात पाण्याचा हक्कास 
(Bulk Water Entitlement) मंजुरी मिळणेबाबत प्रस्ताव प्राप्त झालेला आहे. संदर्भ क्र. ३ येथील 
शासन निर्णयान्वये बिगर सिंचन मोठया प्रमाणात पाण्याचा हक्क (Bulk Water Entitlement) 
प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी क्षेत्रिय वाटपाच्या मर्यादेनुसार सुधारित स्तर निश्चित करण्यात आलेले 
आहेत. तथापि, नदीतुन बिगर सिंचनासाठी पाणी आरक्षणास मंजुरी देणे बाबत त्यात उल्लेख नाही . 
तथापि ,अधिसूचित नदी हा अधिसूचित प्रकल्प समजून दि .१७/११/२०१६ च्या शासन निर्णयात 
नमूद सक्षम स्तरावर संस्थेच्या व पाणी वापराच्या वर्गवारी नुसार मान्यता घेणे उचित आहे . या 
शासन निर्णयाच्या परि. २.२ अन्वये मा.मंत्री (जसं) यांच्या मान्यतेने सदर योजनेसाठी सन २०५१ ची 
लोकसंख्या विचारात घेऊन२.०३दलघमी मोठया प्रमाणात पाण्याचा SHA (Bulk Water 


Entitlement) मंजुरी देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते . 


षः 


शासन निर्णय क्रमांकः FARTS २०२२/(१६६/२०२२)/सिं.व्य.(धो-२) 


शासन निर्णय :- 


खालील तक्त्यातील रकाना क्र. १ मधील संस्थेस रकाना क्र. २ मधील पाणी वापराच्या प्रकारासाठी 
रकाना क्र. ३ मधील प्रकल्पातून रकाना क्र. ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मोठया प्रमाणात पाण्याचा 


हक्क मंजूर करण्यात येत आहे. 
संस्थेचेनांव पाणी वापराचा । जलाऱय/कालवा/ मंजूर केलेला मोठ्या 
प्रकार नदीचेनांव प्रमाणात पाण्याचा हक्‍क 
(Bulk Water 
Entitlement) (दलघमी) 
|. बी. | २ ३ ४ 

नगर परिषद तळोदा पाणी घरगुती तापी नदी २.०३ 

पुरवठा योजना जि. । (पिण्यासाठी) (हातोडा, गुजरात 

नंदुरबार या Brae) 


२.० उपरोक्त नमूद प्रस्तावास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे . 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१३/(४१५/२०१३)/सिंव्य (धोरण), दि. १६/८/२०१४ नुसार जिल्हा 
परिषदा/ ग्रामपंचायती / नगरपालिका /नगरपंचायती / कटकमंडळे याआर्थिकदृष्टया सक्षम 
नसल्याने त्यांच्याकडून पिण्याच्या पाणी आरक्षणापोटी सिंचन पुनःस्थापना खर्च घेण्यात येवू 
नये.तसेच शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१५/ (प्र.क्र.२७४/नवि-३३),दि. १७/१२/२०१६ नुसार 
घरगुती पिण्याच्या पाणी प्रयोजनासाठी राज्यातील क व ड वर्ग महानगरपालिकांच्या बिगरसिंचन 
आरक्षणाच्या प्रस्तावांस मान्यता देताना सिंचन पुर्नस्थापनेचा खर्च माफ करण्यात यावा. 


बिगर सिंचन पाणी पुरवठयासाठी करारनाम्याचा सुधारीत नमुना व मार्गदर्शक तत्वे महाराष्ट्र 
शासन, पाटबंधारे विभाग शासन परिपत्रक क्र. बिपापू १००१/(७१३/२००१)/सिंव्य(धो), मुंबई- ३२, 
दि. 0/8/2003 अन्वये निर्गमित केल्या आहेत. त्यानुसार करारनामा करण्यात यावा. 


शासन परिपत्रक क्र. पापव -२०१५६/(प्र.क्र.४००/२०१५)/सिंव्य (महसूल) दि.१५/१२/२०१५ अन्वये 
बिगरसिंचन पाणी वापराचे करारनामे करणे व नुतनीकरण वेळेवर करणे बाबत मार्गदर्शक सूचना 
निर्गमित केल्या आहेत त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


जलस्त्रोत प्रदुषित करणाऱ्या पाणी वापरकर्त्याकडून दंडनीय पाणीपट्टी आकारणी करणेबाबत 
मार्गदर्शक तत्वे या विषयाबाबत शासन निर्णय क्र. पापव २०१५/(प्र.क्र.८८/२०१५)/सिंव्य (महसूल) 
दि. २१/४/२०१६ मधील अटींचे पालन करणे पाणी वापरकर्त्यांना बंधनकारक राहील. 


महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग,शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१०/(४०७/१०)/सिंव्य (धोरण), दि. 
२९/६/२०११ अन्वये करारनामा करताना बिगरसिंचन पाणीवापरकर्ते अंतिम पाणी मागणी प्रमाणे 
टप्प्याटप्प्याने पाणीवापर करण्याचे नियोजन नमुद करु शकतील. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र 
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे आदेश क्र. १/२०१८ मधील तरतुदींनुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 


शासन निर्णय क्र. देवदु २०१५/(८३६/२०१५)/सिंव्य (कामे), दि. १७/११/२०१६ अन्वये पाटबंधारे 
विकास महामंडळाच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार सिंचन प्रकल्पांचे व्यवस्थापन पाटबंधारे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बिसिंआ २०२२/(१६६/२०२२)/सिं.व्य.(धो-२) 


महामंडळाकडे वर्ग करणे व पाणीपट्टीची रक्‍कम प्रकल्पांच्या सिंचन व्यवस्थापनाच्या कामासाठी 
खर्च करण्यास मान्यता देणेसाठीचा निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


पाणी उचलण्याची/ पुरवठ्याची जागा व क्षेत्रीय परिस्थितीनुसार इतर अटी ATA SAAT करून 
संबधित मुख्य अभियंता यांनी सविस्तर ज्ञापन तात्काळ निर्गमित करावे. 


“This reservation is only the letter of support for the, water supply scheme or the 
industry as the case may be. Actual quantity of water that will be supplied every 
year shall be governed by the entitlement granted to the water user entity by the 
River Basin Agency based on the population and the reasonable use norm decided 
by this Authority and the yearly allocation declared by the prescribed Authority on 
the basis of reservoir contents of the year and shall be subjected to various 
provisions in the agreement that will be signed by the water user entity with River 
basin Agency.” 


सदर पाणी मंजुरीच्या अनुषंगाने पिण्याच्या प्रयोजनार्थ पाणी वापर करताना उपलब्ध करुन 
दिलेल्या पाण्याची गुणवत्ता पिण्यास योग्य (potable) करण्याकरिता आवश्‍यक उपाययोजना 
करण्याची जवाबदारी उपरोक्त तक्त्यातील स्तंभ क्र. १ मध्ये नमुद संस्थेची राहील. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१०१११२१४०६२२२७ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PRANJALI SHAILENDRA TONGSE 
DN: IN, -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1¢91f0bb« 108e70e5111d077adae5e033c087c23020e52 
S HAI LE N D RA fee1b981a9b040f2d, pe 'ICode=400032, st: ih. hte 
INumber=24F87 1ED92D55F304CFEC8684B90CAE89350970E 
B5B97B6A6E31 BF88F2BDE6BA, cn=PRANJALI SHAILENDRA 
TONGSE Toes 
Date: 2022.10.11 12:25:15 +05'30° 
(प्रांजली टोंगसे) 
शासनाच्या अवर सचिव 


प्रति, 

१. मा.राज्यपालांचे सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव,मुंबई. 

४. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

५. मा. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

६. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 
७. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 
८. मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

९. मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

१०. सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई. 

११. अ.मु. सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बिसिंआ २०२२/(१६६/२०२२)/सिं.व्य.(धो-२) 


१२. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सचिव,(प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 
१५. मुख्य अभियंता (पा) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. मुख्य अभियंता , तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 

१७. अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे 

१८. निवडनस्ती कार्यासन सिंव्य (धोरण). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


